नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
परिक्षेत्रात अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा 
व सुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र. २३/ का.१४११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३३ /का-१४११, 
दिनांक २८ मार्च, २०२२ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३६ /का-१४११, 
दिनांक ०७ जुले, २०२२ 
प्रस्तावना :- 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 
क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची 
कामे” या योजनांना उपरोक्‍त वाचा येथील अनुक्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून 
त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. अनुक्रमांक (२) येथील 
शासन निर्णयानुसार सदर योजनेंतर्गत नगर विकास विभागामार्फत कामे निश्चित केल्यानंतर सदर कामांस तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता अनुक्रमे कार्यान्वयन यंत्रणेने व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येते. तसेच, तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता दिल्याची खात्री केल्यानंतर नगर विकास विभागाकडून मान्यता आदेशा (Sanction Orders) 
देण्यात येतात. नगर विकास विभागाच्या मान्यता आदेशानुसार आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचाळनालय, वरळी, मुंबई यांचेकडील खात्यामध्ये उपलब्ध असलेला निधी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेस आयुक्‍त 
तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचेकडून उपलब्ध करुन देण्यात येतो. उपरोक्त 
तरतूदीनुसार सन २०२२-२३ मध्ये उपरोक्‍त योजनांसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला रु. १,५०० कोटी एवढा 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये “महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व 
“नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” या योजनांसाठी पुढीलप्रमाणे निधी 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांच्याकडे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. कोटी) 
एकूण 
लेखाशीर्ष Se 
तरतूद 
३६०४ १००९, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगरपालिका) सहायक अनुदान १,००० 


३६०४ १०१८, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहाय ५०० 


एकूण १,५०० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र. २३/ का.१४११ 


२. 


सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९८/२०२३/व्यय-८, दि.३१.०३.२०२३ अन्वये 


मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ठे; 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३३११११७०४९९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash' 


2.5.4.20=1¢3a34f1f8dae5c5fcd9f88d8c5d7ec3123390afeea4b4c5c7aa39 


pseudonym=099046B2BC3D8F0E787980C4F643F6396F FF3408, 
H | N F serial I Number=59F95E2C08396985879159012B3E6286A5D0215315EA13 
7ED8975A37DA2D5F53, cn=SUNIL SHANKAR SHINDE 
Date: 2023.03.31 17:37:36 +05'30° 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मा. राज्यमंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मंत्रालयीन विभागांचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधआन सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


१०. 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्त, 

संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 
सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 


१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१९.सर्व राजकीय पक्षांचे कार्यालय, 

२०.सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१.निवड नस्ती, कार्यासन-१४११, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


